उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय महाविद्यालये/ संस्थांमधील सहाय्यक 
प्राध्यापक, गट-अ या पदावरील अध्यापकांच्या 
बदल्यांबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.१४४/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ नोव्हेंबर, २०२३. 
वाचा: महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ या अधिनियमातील कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतूदीनुसार, बदली 
करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय महाविद्यालये/संस्थांमधीलळ सहाय्यक प्राध्यापक, गट-अ पदावरील खालील तक्त्यात नमूद 
अध्यापकांची बदलीने त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेल्या पदांवर पदस्थापना करण्यात 
येत आहे. 


अ. | अध्यापकांचे नाव विषय सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरचे कार्यालय शेरा 

क्र व पद 

ह २ ३ च्या 4 द 

षि डा. भारती महादेव | हिदी शासकीय ज्ञान विज्ञान | एलफिन्स्टन विनंतीनुसार 
सानप महाविद्यालय, औरंगाबाद । महाविद्यालय, मुंबई 

२. | SI. सत्येन | Lae | शासकोय विज्ञान | शासकीय विज्ञान | विनंतीनुसार 
उद्धवराव पाटील महाविद्यालय, गडचिरोली | संस्था, नागपूर 


२. संबंधित प्राचार्य/संचालक यांनी बदली झालेल्या अध्यापकांना बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित अध्यापकांनी सध्या कार्यरत असलेल्या महाविद्यालय/संस्थेतून 
त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या महाविद्यालय/संस्थेमध्ये तात्काळ रुजू व्हावे. 


३. सदर बदली आदेशाबाबतचा कार्यपालन अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी तात्काळ 
शासनास सादर करावा. 
४. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम २८ मधील तरतुदीनुसार संबंधित अध्यापकांची विनंती 
बदली असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय राहणार नाही. तसेच प्रवास भत्ता व इतर अनुषंगिक भत्ते 
अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 


शासन आदेडा HATH: बदली-२०२३/प्र.क्र.१४४/मशि-१ 


षु. संबंधित अध्यापकास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 
तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम- ३०(सी) नुसार मूळ कार्यालयाने सदर 
अध्यापकांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्वीकारू नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते सदर अधिकाऱ्याच्या 
मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 
६. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा 
दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ 
मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ही गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरूद्ध शिस्तभंगविषयक 
कारवाई करण्यात येईल, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

सदर शासन BST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२२१८१५३५५८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fabb29d28cdbcbe5c9eed052cb38b8cb567068a00 
90e237f095c6e50a52a6cf5, postalCode=400032, 


MANDE — जावक 
(अशोक मांडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
३. प्राचार्य, एलफिन्स्टन महाविद्यालयमुंबई ,/शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय ,औरंगाबाद/ शासकीय 

विज्ञान महाविद्यालय, गडचिरोली. 
४. संचालक, शासकीय विज्ञान संस्था, नागपूर. 
५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई व नागपूर. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/नागपूर/गडचिरोली. 
८. संबंधित अध्यापक (संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्यामार्फत) 
९. निवडनस्ती. 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


